भारतीय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद संचलित ज्ञानेश्वर 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, एकतुनी, 
ता.पैठण, जि.औरंगाबाद या शाळेचे, समर्थ शिक्षण संस्था, 
जि.औरंगाबाद या संस्थेस हस्तांतर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११८/प्र.क्र.3३६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशाह २०११/(२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२. 


संदर्भ:-विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसं/मावी/हस्तांतरण/२०१६-२०१७, 

१८६२/ ६४/, दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१७ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 

भारतीय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद संचलित ज्ञानेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय (कला 
शाखा), एकतुनी, ता.पैठण, जि.औरंगाबाद या मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक (अनुदानित) व उच्च माध्यमिक 
(विनअनुदानित) विद्यालयाचे, समर्थ शिक्षण संस्था, जि.औरंगाबाद या संस्थेस हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

सदर शाळा विषयाधीन संस्थेस हस्तांतर करण्यास खालील नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा 
निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) शाळेसाठी शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेश्ांनुसार शाळेसाठी पक्की इमारत, सर्व भौतिक 
सुविधा व शौक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे 
रु.१००/-च्या FET पेपरवर नोटरी केलेले हापथपत्र सादर करणे आव्यक राहील. 
(३) शाळेच्या हस्तांतरणास शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संमती असल्याची खात्री करावी. तसेच 
हस्तांतरणास संमती दिलेल्या अर्हताप्राप्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या 
PARMA Teor होणार नाही, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/- च्या स्टँप पेपरवर 
नोटरी HSS हापथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 
(४ सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर हस्तांतरणानंतरही कार्यरत राहील. 
(4) शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, शाळांबाबत 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी 
कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत, हे संस्थेवर 


शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११८/प्र.क्र.३५५/एसएम-१ 


बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत शासनाच्या 
धोरणानुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. 
(६) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व 
शर्तीमध्ये बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(७ शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(८) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(९) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. वरील अट क्र. (२) व (३) ची पूर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, 
औरंगाबाद यांनी सर्व बाबी तपासून आणि आवश्‍यक अन्य अटींचा समावेश करुन, शाळेच्या व्यवस्थापन 
बदलाबाबत आवर्यक पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१४१५०८४५८५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


रा F Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
[ a V | n aj a [ a mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


Education And Sports, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1 ed4f4fce86 


Mundhe क 00) तती 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत - 

) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
३) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 

) अध्यक्ष/सचिव, भारतीय शिक्षण संस्था, एन-१२, हडको, रोजाबाग, औरंगाबाद 

) अध्यक्ष/सचिव, समर्थ शिक्षण संस्था, एन-९, हडको, जि.औरंगाबाद 

) निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


